अँड. श्री. आकाश बळवंत मुन, विशेष सरकारी 


अभियोक्ता यांना व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 
अहमदनगर जिल्ह्यातील शिर्डी पोलीस स्टेशन येथे 
दाखल गु.र.क्र.१०३/२०१५ (सागर सुभाष Bordo 
खुनप्रकरण) या खटल्यात मा. सत्र न्यायालय, 
कोपरगांव, जि. अहमदनगर येथील न्यायालयीन 
कामकाजासाठी. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०४१८/प्र.क्र.१३०/पोल-१० 
२ रा मजला, मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३० नोव्हेंबर, २०१८ 


संदर्भ:- शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्र.एसपीपी-२०१८/यु.ओ.आर.८७/डी-१४, 
दिनांक २२/१०/२०१८. 


शासन निर्णय: 


अहमदनगर जिल्ह्यातील शिर्डी पोळीस स्टेशन येथे दाखल गु.र.क्र.१०३/२०१५ (सागर 


सुभाष शोजवळ खुनप्रकरण) या गुन्ह्यामधून उद्भवणाऱ्या खटल्यात मा.सत्र न्यायालय, कोपरगांव, 


जि.अहमदनगर येथे न्यायालयीन कामकाज पाहण्याकरीता अँड.श्री.आकाश बळवंत मुन, विशेष 


सरकारी अभियोक्ता यांची विधि व न्याय विभागाने उपरोक्‍त दि.२२/१०/२०१८ च्या अधिसूचनेन्वये 


विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती केली आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री.आकाडा 


बळवंत मुन, विशेष सरकारी अभियोक्ता यांना शासकीय दराने (विधि व न्याय विभागाच्या क्रमांक: 


मिटींग-२०११/(२४९)/डी-१४, दि.१५/०२/२०१४ च्या शासन निर्णयातील STATEMENT मधील 


नमूद दराने) व्यावसायिक फी अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उप आयुक्‍त 


दर्जाहून कमी नाही, अज्ञा अधिकाऱ्याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे 


अतिरिक्त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री.आकाऱ बळवंत 


मुन, विशोष सरकारी अभियोक्ता यांना उपरोक्‍त फी व्यतिरिक्त अपरिणामकारक सुनावणी फी किंवा 


अन्य कोणत्याही प्रकारची फी वा भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०४१८/प्र.क्र.१३०/पोल-१० 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र.बी-१, "२०५५-पोलीस, (००) १०९- जिल्हा 


पोलीस, (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल, (२०५५ ०१६८), २८-व्यावसायिक सेवा" या 


लेखाशीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 


भागविण्यात येईल. 


8, हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३१८/१८/व्यय-७, दिनांक 


३०.१०.२०१८ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक क्र. २०१८११३०१५३४५४२०२९ असा आहे. 


हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


् Digitally signed by Kishor Shy: hal 
IS h or harashtra, ou=H. 
it, talCode=400032, ‘Mah. 
2.5.4.20: 6f6edd7e1 dfc6b4d6b65b7d93aalaldbcfO 
Shyamrao nme 
serialNumber: b889e2fa9e6bfe5e1e58426881 
bc36b968ffd0f45ce2d4bd3ff527ded2, Kish 
Bhalerao eerie 
Date: 2018.11.30 15:42:10 +05'30' 


उप सचिव (विधि), गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

पोलीस अधीक्षक,अहमदनगर. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरीक्षा)-१/२,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/ नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी,मुंबई. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी,अहमदनगर. 

. विधि व न्याय विभाग (का-१४),मंत्रालय, मुंबई. 

. वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्राळय,मुंबई. 

. FSA ATT बळवंत मुन,एस.१३,भास्कर-गोविंद अपार्टमेंट, बोरकुटे ले आऊट, नरेंद्र 
नगर, नागपूर-४४००१५. 

१०. निवडनस्ती (पोल-१०). 


०८ Av AD -5 


Cc 
ae 


one G&G & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


